शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून विद्यमान पदविका 
औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या नावात 
बदल करण्यास फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी 
दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शासन मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२१/(प्र.क्र. १०६/२१तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ सप्टेंबर, २०२१. 


संदर्भ : संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १०/एनजीपी/ 
पीसीआय/नाव बदल/ मान्यता/२०२१/६६१, दि.२६/०८/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून विद्यमान पदविका 
औषधनिर्माणशञास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या नावात बदल करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन 
संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधिन पत्रान्वये विद्यमान पदविका 
औषधनिर्माणशास््र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या नावात बदल करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावास शासन मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासुन फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून खालील “प्रपत्र-अ” मध्ये नमुद केल्यानुसार औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या 
नावात बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रपत्र-अ 
अ.क्र. | PCI विद्यमान संस्थेचे नाव संस्थेचे नवीन नाव 
संकेतांक 
4 PCI- Ratnadeep College of Pharmacy Ratnadeep Pharmacy College Ratnapur, 
3258 (D. Pharm) Ratnapur, Taluka Taluka Jamkhed, Dist. Ahmednagar-413201. 
Jamkhed, Dist. Ahmednagar-413201. 


२. सदरची मान्यता शासनाने विहीत केलेले नोंदणी शुल्क अदा hos नसल्यास सदर नोंदणी शुल्क 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेकडे भरण्याच्या अटीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१/(प्र.क्र. १०६/२१)तांशि-५ 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९०११५५३३९०००८ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by MANALI MILIND SAMANT 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND. 
M A N A L | M | [_ | N D TECHNICAL DEPARTMENT, postal 0032, st=Mahal 
1e402a7e34267297 1 6afafS06c8f4a9d1528c744234b2 
2 bd 
pseudonym=34C8205 1 9ED3F7F8CB68C7CFB30E405DBAB491DD, 
S A M A N AL rialNumber=C63B0A041 9FOEB37099DACAO8E4CCCCE3BF49154 
BF43E8881E68AC2CA3A46392, cn=MANALI MILIND SAMANT. 
Date: 2021.09.01 15:54:14 +05'30' 


(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 

३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, चंद्रलोक 
भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

६. फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स्‌ बिल्डिंग, कोटला रोड, एजवान-इ-गालिब मार्ग, 
नवी दिल्ली-११० ००२. 

७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), नवी दिल्ली. 

८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स 
बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 

९. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


